उप आयुक्त (वरीष्ठ श्रेणी) (गट-आ), राज्य 
उत्पादन शुल्क या पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्याबाबत श्रीमती यु.आर.उषा वर्मा, अधिक्षक 
(गट-अ) राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-२७१५/प्र.क्र.१४/राउशु-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०१५. 
शासन sear :- 


श्रीमती यु.आर.वर्मा, अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती यांना उप आयुक्‍त 
(वरीष्ठ श्रेणी) (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क या पदावर खालील अटींच्या अधीन राहून तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 


१) ही पदोन्नती महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहील. 

२) आरक्षण अधिनियम-२००१ संदर्भात मा.उच्च न्यायालय येथे प्रलंबित असलेल्या याचिका 
क्र.७२५३/२०१५ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन ही पदोन्नती राहील. 

3) श्री.आर.साळुंखे, उपायुक्‍त (वरीष्ठ श्रेणी) (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीमुळे Rat असलेल्या पदावर देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. श्री. साळुंखे हे प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत येईपर्यंत किंवा ११ 
महिने यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीपर्यंत सदर पदोन्नती राहील. 


२. उप आयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क या पदावरील पदोन्नतीनंतर 
श्रीमती यु.आर.वर्मा यांची पदस्थापना विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर या रिक्‍त 
पदावर करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-२७१५/प्र.क्र.१४/ राउझु-१ 


सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०८२९१२०८५०१५२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ankush 5 


Gharge 
N U S h DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Joint Secretary, 
postalCode=400032, 


S h st=Maharashtra, cn=Ankush S 
Gharge kx: 


Date: 2015.08.29 12:12:38 +05'30' 


(अं.शा.घार्गे ) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


महालेखापाल - १/२, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 


विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर. 


सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 


. संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता), राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ अमरावती 


. सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.प्रधान सचिव (RSA) यांचे स्वीय सहाय्यक. 


११.श्रीमती यु.आर. वर्मा, अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती. 


१२.कार्यासन, राउशु-१ संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


